सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

मंगळवार , एप्रिल १ ९ , २०२२ / चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १२७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

महसूल व वन विभाग 

मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ एप्रिल , २०२२ . 

अधिसूचना 

महाराष्ट्र गौण खनिज ( विकास व विनियमन ) नियम , २०१३ . 

क्रमांक गौखनि -१० / ११२१ / प्र.क्र .२ ९ १ / ख २. - महाराष्ट्र गौण खनिज ( विकास व विनियमन ) नियम , २०१३ चे नियम ३१ 
उप - नियम ( ३ ) , ( ४ ) आणि ( ५ ) च्या अनुसरून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त नियमाच्या नियम ३१ उप - नियम ( ३ ) , ( ४ ) आणि 
( ५ ) चा वापर करण्यास खालील व्यक्तींना अधिकृत / प्राधिकृत करीत आहे 

: 

१. जिल्ह्यातील जिल्हा खनिकर्म अधिकारी हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक किंवा भूवैज्ञानिक ( वर्ग -१ ) असल्यास , त्या 
जिल्ह्यासाठी असा जिल्हा खनिकर्म अधिकारी . 

२. उर्वरित जिल्ह्यासाठी उप संचालक , प्रादेशिक कार्यालय , भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

रमेश चव्हाण , 
शासनाचे सह सचिव . 

( १ ) 


वर्ष ८ , अंक ५२ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 

[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


भाग चार - ब - १२७-१ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल १ ९ , २०२२ / चैत्र २ ९ , शके १ ९ ४४ 

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 

Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated 18th April , 2022 . 

NOTIFICATION 

MAHARASHTRA MINOR MINERAL EXTRACTION ( DEVELOPMENT AND REGULATION ) RULES , 2013 . 

No.Gaukhani - 10 / 1121 / C.R.291 / Kh - 2. - In pursuance of sub - rules ( 3 ) , ( 4 ) and ( 5 ) of rule 31 of the 
Maharashtra Minor Mineral Extraction ( Development and Regulation ) Rules , 2013 , the Government 
of Maharashtra hereby authorises the following persons for the purposes of sub - rules ( 3 ) , ( 4 ) and ( 5 ) 
of the said rule 31 , namely : 

1. If the District Mining Officer in a District is a Senior Geologist or Geologist ( Class - I ) , 
then such District Mining Officer for that District . 

2. The Deputy Director , Regional Office , Directorate of Geology and Mining , for the 
remaining Districts . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

RAMESH CHAVAN , 

Joint Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


